सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता कृषि उन्नती 
योजना- एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या 
योजनेंतर्गत केंद्र तसेच राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. (लेखाशिर्ष- २४०१ ए०२९ केंद्र हिस्सा 
आणि २४०१ ए०११ राज्य हिस्सा ) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 3 Go}, २०१८. 
वाचा - 
१) वि. fa, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. राफअ-२०१८ / प्र. क्र.१७७/ ९-ओ. 


शासन निर्णय- 


केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान या योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी मागणी क्र.टी-५, २४०१, पीक संवर्धन, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०६) एकात्मिक फलोत्पादन 
विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत अभियान (६० टक्के केंद्र हिस्सा) लेखाशिर्ष (२४०१ ए०२९), ३३- अर्थसहाय्य या 
बाबीखाली रु. ९८८.७४ लाख इतका निधी तर (०१)(०७) एकात्मिक फलोत्पादन विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत 
अभियान (४० टक्‍के राज्य हिस्सा) लेखाशिर्ष (२४०१ ए०११), 33- अर्थसहाय्य या बाबीखाली रु. ६५९.१६ लाख 
इतका निधी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


२. केंद्र शासनाने सदरहू योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी 
रु.५१३.०० लाख इतका निधी वितरीत केला आहे. त्यास अनुसरुन कृषि व पदुम विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्र हिश्‍ऱ्याकरिता लेखाशिर्ष (२४०१ ए०२९), ३३- अर्थसहाय्य याखाली रु. 493.00 
लाख ( अक्षरी रुपये पाच कोटी तेरा लाख फक्त ) इतका निधी तर त्यास समरुप राज्य हिळऊ्याकरिता 
लेखाशिर्ष (२४०१ ए०११), ३३- अर्थसहाय्य याखाली रु. ३४२.०० लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी बेचाळीस लाख 
wed ) इतका निधी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव 
(कृषि), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता 
घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष 
ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


द. सदर ara निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१०/ अर्थोपाय, दि.३१/०५/२०१८ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१६५१४४८६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 Digitally signed by Ravind 
Ravindra ॥ कट 
DN: cn=Ravindra Digambarrao 
ba Aute, o=Tribal Devel t 
Di gam Ddit'\ oe 
Maharashtra, 
il=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
ao Aute Date: 2018.07.03 11:18:09 +05'30 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
२. Myra कृषि) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


